अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) या पदावर 
पदोन्नतीने पदस्थापना. 

महाराष्ट्र शासन 

जलसंपदा विभाग 


शासन आदेश क्रमांकः एसएलएस-१२१७/(३८३/२०१७)/आ.(वर्ग-१) 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ०७ मे, २०१८. 


QIN आदेठा :- 


जलसंपदा विभागातील पुढील कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) यांना अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) या 
पदावर रुपये १५६००-३९१०० + श्रेणीवेतन (Grade pay) रु७६००/- या वेतनश्रेणीत खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त 
पदावर तदर्थ स्वरुपात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


१. श्री. संजय सदाशिवराव देडामुख (खुला)(ज्ये.क्र.२५) 
२. श्री.शरद निळकंठराव तायडे (खुल) (ज्ये.क्र.२६) 

३. 

४. श्री.जयंत सदाशिव शिंदे (खुला)(ज्ये.क्र.३९) 


श्री.प्रविण शिवाजी कोल्हे (खुला)(ज्ये.क्र.३८) 


श्री.संदिप रामचंद्र नलावडे (खुला)(ज्ये.क्र.४०) 


. श्री. बापूसाहेब जगन्नाथ गाडे (खुल) (ज्ये.क्र.४१) 
. श्री.इलियास मंहमंदपाशा चिती (खुला) (ज्ये.क्र.४२) 
. श्री.विजयकुमार बळीराम थोरात (खुल) (ज्ये.क्र.४३ 


श्री.सुविरवेंद्र सखाराम खांडेकर (मज-क) (ज्ये.क्र.४५ 


१०.श्रीमती सविता चंद्रशेखर बोधेकर (खुला) (ज्ये.क्र.४६ 
११.श्री. संतोष मारुती सांगळे (भज-ड) (ज्ये.क्र.४७ 
१२.श्री.निलेश गुरुनाथ भोईर (अजा) (ज्ये.क्र.४८) 
१३.श्रीमती रश्मी संदीप देशमुख (इमाव) (ज्ये.क्र.४९) 
१४.श्री.योगेशा रामदास दाभाडे (अज) (ज्ये.क्र.५०) 
१५.श्री.उदय सखाराम सुर्यवंशी (अजा) (ज्ये.क्र.५३) 
१६.श्री.महेंद्र गोविंदराव गणवीर (अजा) (ज्ये.क्र.५४) 
१७.श्री.मिलिंद चुडामन उके (अजा) (ज्ये.क्र.५५) 
१८.सुनिल जगन्नाथ वंजारी (अजा) (ज्ये.क्र.५६) 


२. वर नमूद अधिकाऱ्यांना खालील अटींच्या अधीन राहून पदोन्नती देण्यात येत आहे :- 

१) सदर पदोन्नती ही मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दि.०४.०८.२०१७ 
रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्व न्यायालयात दाखल केलेल्या व प्रलंबित 
असलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम 
निर्णयाच्या अधीन राहील. 

२) सदर पदोन्नत्या ज्येष्ठतासूचीसंदर्भात मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे श्री.र.दौ. वर्धने 


व इतर ८ यांनी मूळ अर्ज क्र.१०७८/२०१६, श्री.सु.ब.चव्हाण व इतर २० यांनी मूळ अर्ज क्र.9११/२०१४ व 


शासन आदेशा PATH: एसएलएस-१२१७/(३८३/२०१७)/आ.(वर्ग-१) 


श्री. सं.दि.डोणगावकर यांनी मूळ अर्ज क्र.११०१/२०१५ अन्वये दाखल केलेल्या याचिकांवरील होणाऱ्या 


अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहतील. 


वरील अधिकाऱ्यांची पदोन्नती ही कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाच्या अंतिम ज्येष्ठतेच्या व 


त्यामध्ये होणाऱ्या बदलांच्या अधीन राहील व या पदोन्नतीमुळे वरील अधिकाऱ्यांना सदर 
पदोन्नतीच्या दिनांकापासून ज्येष्ठतेचा हक्‍क मागता येणार नाही. 


शासन राखून ठेवीत आहे 


त्यांना देण्यात आलेली ही पदोन्नती कोणतीही पूर्वसूचना वा नोटीस न देता रद्द करण्याचा अधिकार 


३ पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यांपैकी खालील अधिकाऱ्यांना या विभागातील रिक्‍्त/संभाव्य रिक्‍त 
पदांवर पदोन्नतीने नियुक्‍ती सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय सोईच्या दृष्टीने खालीलप्रमाणे 
करण्यात येत आहे:- 
अ.क्र. । अधिकार्‍याचे नाव | सध्या धारण करीत असलेले पदोन्नतीने नियुक्तीचे पद अभिप्राय 
पद 
| १_| २ ३ PB षु 
शि . | auf शिवाजी | कार्यकारी अभियंता, अधीक्षक अभियंता, पुणे Red पदी. 
कोल्हे पुणे पाटबंधारे विभाग, पुणे.  । पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, पुणे. 
२. | श्री.जयंत सदाशिव | कार्यकारी अभियंता, अधीक्षक अभियंता, सांगली श्री.ह.वि. गुणाले यांच्या 
शिंदे अकोला पाटबंधारे विभाग, | पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, | नियतकालिक बदलीने रिक्‍त 
अकोला. सांगली. होणाऱ्या पदी 
३. श्री.संदिप रामचंद्र । कार्यकारी अभियंता, अधीक्षक अभियंता / मैत्री रिक्‍त पदी 
नलावडे कोकण पाटबंधारे विकास | कक्षातील समन्वय तथा प्रथम 
महामंडळ, ठाणे. अपिलीय अधिकारी, महाराष्ट्र 
राज्य लघु उद्योग विकास 
महामंडळ (MSSIDC), मुंबई. 
7 श्री.बापूसाहेब कार्यकारी अभियंता, अधीक्षक अभियंता, कोयना | श्री.रा.र.शहा यांच्या मुख्य 
जगन्नाथ गाडे धोम कालवे विभाग क्र.२, | संकल्पचित्र मंडळ, पुणे. अभियंता (स्थापत्य) पदावर 
सातारा. संभाव्य पदोन्नतीमुळे रिक्‍त 
होणाऱ्या पदी. 
प्‌. श्री.इलियास कार्यकारी अभियंता, अधीक्षक अभियंता, गुण नियंत्रण रिक्‍त पदी 
महमंदपाशा चिस्ती । निम्न तेरणा कालवा विभाग । मंडळ, औरंगाबाद. 
क्र.२, लातूर. 
६. | श्री.विजयकुमार कार्यकारी अभियंता, | अधीक्षक अभियंता, गुण नियंत्रण | श्री.दि.त.तवार यांच्या मुख्य 
बळीराम थोरात लघुसिंचन (जलसंधारण) | मंडळ, पुणे. अभियंता (स्थापत्य) पदावर 
विभाग, अहमदनगर. संभाव्य पदोन्नतीमुळे रिक्‍त 
होणाऱ्या पदी. 
7 श्रीमती सविता | कार्यकारी अभियंता, | अधीक्षक अभियंता, दक्षता रिक्‍त पदी 
चंद्रदोखर बोधेकर | जलविज्ञान प्रकल्प विभाग, | पथक,ठाणे. 
कळवा, ठाणे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेशा PATH: एसएलएस-१२१७/(३८३/२०१७)/आ.(वर्ग-१) 


अ.क्र. । अधिकाऱ्याचे नाव | सध्या धारण करीत असलेले पदोन्नतीने नियुक्तीचे पद अभिप्राय 
पद 
८. _ | श्री.संतोष मारुती | सहायक मुख्य अभियंता, | अधीक्षक अभियंता व प्रशासक रिक्‍त पदी 
सांगळे मु.अ.(स्था), जलविद्युत प्रकल्प | लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, 
व गुण नियंत्रण, पुणे. औरंगाबाद. 
g. श्री. निलेश गुरुनाथ | कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र | अधीक्षक अभियंता, जळगांव रिक्‍त पदी 
भोईर कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, | पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 
पुणे. जळगांव. 
7 श्री.मेलिद चुडामन | कार्यकारी अभियंता, अधीक्षक अभियंता व सचिव, रिक्‍त पदी 
oh oy सिचन विभाग, जि.प. | आंतरराज्य नियंत्रण मंडळ, 
वाशिम. नागपूर. 
ia . | श्री.सुनिल जनार्दन | कार्यकारी अभियंता, | अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, रिक्‍त पदी 
वंजारी राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार | लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, 
समिती, नाशिक. जळगांव. 


४. संबंधीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सूचित करण्यात येते की, अ.क्र.२ येथील श्री.जयंत सदाशिव शिंदे 
यांना श्री.ह.वि.गुणाळे यांच्या नियतकालीक बदलीचे आदेशा निर्गमित झाल्यानंतर अधीक्षक अभियंता 
(स्थापत्य) पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होण्याकरीता कार्यमुक्त करावे. 

५. पदोन्नत झालेल्या वरील अधिकाऱ्यांना सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.२८.०४.२०१५, 
दि.१६.०७.२०१५ व दि.१५.०६.२०१७ रोजीच्या महसूली विभाग वाटप नियमामधील तरतूदीनुसार महसूली 
विभाग वाटप करण्यात आलेले आहेत. 

६. वरील परिच्छेद-१ मधील अधिकाऱ्यांपैकी खालील अधिकाऱ्यांच्या सेवा मृद व जलसंधारण 
विभागाकडे वर्ग करण्यात आल्या असून त्यांना सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.२८.०४.२०१५, 
दि.१६.०७.२०१५ व दि.१५.०६.२०१७ रोजीच्या महसूली विभाग वाटप नियमामधील तरतूदीनुसार वाटप 
करण्यात आलेल्या महसूली विभागातील रिक्‍त असलेल्या पदांवर सविस्तर पदस्थापनेचे आदेश मृद व 
जलसंधारण विभागामार्फत स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात यावेत. 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव सध्या धारण करीत असलेले पद वाटप केलेला 
महसूली विभाग 
| a २ ३ a 
शि : श्री.संजय सदाशिवराव देशमुख | संकल्पचित्र विभाग (उसिंयो .9) Fae, | नाशिक 
नाशिक 
२. Sane निळकंठराव तायडे लघुसिचन(जलसंधारण) विभाग, अमरावती । अमरावती 
३. | श्री.सुविरवेद्र सखाराम खांडेकर | पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे मुख्यालय कोकण-२ 
। ४. | श्रीमती रश्‍मी संदीप देशमुख पाटबंधारे संशोधन विभाग, अकोला अमरावती 
ष्‌. श्री.योगेडा रामदास दाभाडे कृष्णा सिंचन विभाग, सातारा औरंगाबाद 
६. | श्री.उदय सखाराम सुर्यवंशी गुण नियंत्रण विभाग क्र.२, सातारा पुणे 
| ७.__| . | श्री.महेंद्र गोविदराव गणवीर पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण मंडळ, नागपूर नागपूर 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेशा PATH: एसएलएस-१२१७/(३८३/२०१७)/आ.(वर्ग-१) 


७. सदर पदोन्नत अधिका-यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी पदोन्नतीचे/नियुक्‍तीचे आदेशा प्राप्त 
झाल्यापासून तात्काळ नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होणे आवश्‍यक आहे. त्याप्रमाणे ते विहित मुदतीत 
नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर झाले नाहीत, तर त्यांना सदर पदोन्नतीमध्ये स्वारस्य नाही असे गृहीत धरुन 
शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही-१०८७/११३१/प्र.क्र.११/८९/बारा, दि.३०.०४.१९९१ 
मधील तरतूदीनुसार शासनस्तरावरुन त्यांची पदोन्नती रद्द करण्यात येईल, याची कृपया नोंद घ्यावी. 
८. वरील पदोन्नत अधिकारी हे नवीन नियुक्तीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत 
शासनास doesttclass1.wrd @maharashtra.gov.in या ई-मेल आयडीवर त्वरीत अवगत करावे. 
९. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५०७१८१११४८७२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Sunil Gangaram शरण णाल 


Mi 
G k 2.5.4.20=8b25 1 2fdfec4 104829bc2f439e33adb2e3f823a285cf 
angarKar (व्हा दया पाऊ eat 
(सु.गं.गांगरकर) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
) मा.राज्यपाल महोदयांचे सचिव. 
) मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव. 
3) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 
) 
) 


अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (जलसंपदा)/ सचिव (जलसंपदा व्यवस्थापन व लाक्षेवि/ सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 


&) सचिव, मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

(9) सर्व महासंचालक/कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग 

८) सर्व मुख्य अभियंता व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई . 
९) सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

१० सर्व अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य), जलसंपदा विभाग. 

११ महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता), १-मुंबई / २-नागपूर. 


) 

) 

) खाजगीसचिव, ast (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई. 

)  खाजगीसचिव, मा.मंत्री(जलसंधारण), मंत्रालय, मुंबई. 
१४) खाजगी सचिव, मा.राज्य मंत्री (जलसंपदा) 

) संबंधीत अधिकारी. (कार्यालय प्रमुखामार्फत) 

) संबंधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

) सर्वकार्यासने जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 

) कार्यासन आ (वर्ग-१), संग्रहार्थ . 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


